दिनांक १५ ते १९ नोव्हेंबर, २०१९ या 
कालावधीत सिमला, हिमाचल प्रदेश येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
कबड्डी स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक १०.१०.२०१९ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कबड़्ी/२०१९-२०, 
F&.22.90.2098. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१९-२०/का-४/२०७७, दि.०७.११.२०१९. 


: शासन निर्णय : 


दिनांक १५ ते १९ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत शिमला, हिमाचल 
प्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा 
२०१९-२० मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता भारतरत्न 
राजीव गांधी जिल्हा क्रिडा संकुल, धारावी, मुंबई येथे दि.3१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी निवड 
चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात 
आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे (परुष 
सघं) रु.८८,९४०/-(रुपये अठठयाऐंशी हजार नऊडऱी चाळीस फक्त) व विवरणपत्र “ब-१” 
प्रमाणे (महिला संघ) रु.१,०५,७४०/- (रुपये एक लक्ष पाच हजार सातडो चाळीस फक्त) 
असे एकूण रु. १,९४,६८० (रुपये एक लक्ष चौऱ्याण्णव हजार सहाशे ऐंशी फक्त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट Mare आहेत ते खेळाडू 
कोणत्याही अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून 
एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक ९ ते ११ नोव्हेंबर,२०१९ या काळावधीत प्रशिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२ 


शिबिरासाठी व दिनांक १५ ते १९ नोव्हेंबर,२०१९ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी 
होण्यासाठी दिनांक ८ नोव्हेंबर, २०१९ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या 
सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने 
व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा- 
९,दिनांक११ मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०८ ते २१ 
नोव्हेंबर, २०१९ (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती 
"कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर 
भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) 
यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/ १४९२/ 
४६/सेवा-९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व 
मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे, 
१९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक 
२७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित 
कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना HARA सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत 
केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर 
ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात 
यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल 
भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील 
सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११४१७१०४५३९२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


APPASING 
DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
RAMS | NG RAJ P UT GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT 
Date: 2019.11.14 17:15:04 +05'30" 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by APPASING RAMSING 
RAJPUT 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. 


मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (4 प्रती) 


१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 


निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १५ ते १९ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत शिमला, हिमाचल wear येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कबड्डी संघाचे प्रतिनिधीत्व 


अ) पुरुष संघ 

क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम | gaye | किटबँग विभाग / कार्यालय 

7 श्री. सुरज श्री. कांबळे, होय | होय | तहसीलदार कार्यालय रत्नागिरी, ता.जि. रत्नागिरी 
कोतवाल 

2 श्री. निलेड चिंदरकर , होय होय | राज्यकर सह आयुक्त कार्यालय, (प्रशा) वस्तू व सेवा कर 
कर सहाय्यक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, कोर्ट नाका, 

ठाणे. 

3. श्री. संतोष रा. जाधव, होय | होय | राज्यकर सह आयुक्त, अन्वेषण (ब), वस्तू व सेवा कर 
राज्यकर निरीक्षक भवन, माझगांव, मुंबई. 

४ श्री. संदीप ब. इंदुलकर, होय | होय | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, चर्नीरोड, 
शिपाई मुंबई. 

4 श्री. क्रषिकेश रा. डिचोळकर, | नाही | नाही | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई 
बांधणी सहाय्यकारी 

६ | at. evar शि. जाधव, नाही | नाही | सहाय्यक राज्यकर आयुक्‍त, आस्थापना -५, विशेष 
कर सहायक राज्यकर आयुक्त कार्यालय, वस्तू व सेवाकर भवन, 

माझगांव, मुंबई. 

७ श्री. महेंद्रसिंग वि. चव्हाण, होय | होय | तहसिल कार्यालय, वरुड, जिल्हा- अमरावती 
तलाठी 

८ | श्री. सुरंद्रसिघ इं. मेहरा, होय | होय | उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, शोगांव, 
शिपाई जिल्हा बुलढाणा. 

९ श्री. अंकुड लक्ष्मणराव महाले, | नाही | नाही | तहसिल कार्यालय, मंगरुळपीर, जिल्हा- वाशिम. 
तलाठी 

| ० | श्री. गणेश धो. काळे, होय | होय | उपविभागीय अभियंता, भीमा विकास उपविभाग क्र.५, 
कनिष्ठ लिपिक सोलापूर. 

a १ | श्री. विक्रम बा. कदम, नाही | नाही | तहसील कार्यालय, इस्लामपूर, वाळवा, जिल्हा - 
कोतवाल सांगली 

१२ | श्री. गोरख गं. पवार, शिपाई | होय | होय | महसूल राज्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

१३ | श्री. Hear भा. सावकारे, नाही | नाही | उपवन संरक्षक यावळ वन विभाग, जळगाव, 
शिपाई जिल्हा-जळगांव. 

१४ | श्री. शाझांक चं. पवार, होय | होय | पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई, एरिया मॅनेजर 
वरीष्ठ श्रेणी लिपीक बिल्डींग, पी.डी. डिमोलो मार्ग, वाडीबंदर, मुंबई 

१५ | प्रितम सनकुळकर, नाही | नाही | महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
स्वीय सहायक, प्रशिक्षक 

१६ | मदन बावसकर, होय | होय | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वरीष्ठ स्वीय सहायक 
व्यवस्थापक 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 
DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN, 


AP PAS | N G S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
RAMS | N G RAJ P UT MEA SHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


Date: 2019.11.14 17:15:45 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ब- महिला संघ 


क्र.।| खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबँग विभाग / कार्यालय 

a श्रीमती सुवर्णा वि.बारटक्के | होय | होय | शारिरीक शिक्षण महा. परिसर, समता नगर पोलीस 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी ठाणे जवळ, कांदिवली (पू, मुंबई. 

२ | श्रीमती दिपिका जोसेफ नाही | नाही । वस्तू व सेवाकर आयुक्‍त, नोडल- ३, वस्तू व सेवा 
सहा. आयुक्‍त कर भवन, येरवडा, पुणे. 

3 श्रीमती कल्पिता शिदे, | नाही | नाही | सह संचालक, उद्योग विभाग, शिवाजी नगर, पुणे. 
स.ले.अ 

४ | श्रीमती स्नेहल सं. साळुंखे होय | होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, कोर्ट नाका 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी परिसर, ठाणे (प) 

५ | श्रीमती विद्या रो. शिरस होय | होय ।क्रोडाव युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 

६ । कु. प्रियांका सु. तावडे होय | होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

७ | श्रीमती स्वाती काकडे, नाही | नाही | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गडचिरोली 
अधीक्षक 

८ | कु सायली उ. जाधव होय | होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, कोर्ट नाका 
तालुका क्रीडा अधिकारी परिसर, ठाणे (प) 

९ श्रीमती मनीषा ना. मानकर होय | होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, रायगड 
क्रीडा मार्गदर्डाक (अलिबाग) 

शि ० | श्रीमती पूजा कां. मछले होय | होय | सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली पाटबंधारे 
कालवा निरीक्षक उपविभाग, सांगळी, पाटबंधारे शाखा, नृसिहवाडी. 

हि १ | श्रीमती जयश्री सो. साठे होय | होय | तालुका कृषि अधिकारी, उल्हासनगर, साईकृपा 
कृषि सहाय्यक अपार्टमेंट, संभाजी चौक, उल्हासनगर, जिल्हा- 

ठाणे. 

१२ | श्रीमती अश्विनी प्र. थोरवे नाही | नाही | ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

१३ श्रीमती माधुरी दि. परब नाही | नाही | कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उच्च श्रेणी लघुलेखक 

१४ | श्रीमती भारती देवीकर होय | होय | भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा HIST संकुल, 
वरीष्ठ लिपीक धारावी, मुंबई. 

१५ | दिलीप गो. कडू, नाही | नाही | अधिदानव लेखा कार्यालय, बांद्रा (पू), मुंबई. 
कनिष्ठ लेखापाल 
प्रशिक्षक 

१६ | गणेशा भोईर, नाही | नाही | अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
सांख्यिकी सहायक 
व्यवस्थापक 


Digitally signed by APPASING RAMSING 
न] 


AP PAS | NG DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C 
RA M 5 | N G RAJ P UT WAgARASHTAA, OU - SCHOOL EDUCATION 
Date: 2019.11.14 1 16:05 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (पुरष संघ ) 
दिनांक १५ ते १९ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत शिमला, हिमाचल प्रदेश येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. तपशील रुपये 
आ 
वड चाचणीसाठी जिल्हा क्रोडा संकुल, धारावी यांनी मागणी केल्यानुसार 
भाडे 
ग 
शिक्षण शिबीराकरिता खर्च :- 
अ) दिनांक९ ते ११ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत 
प्रशिक्षकांचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 
ब) दिनांक ९ ते ११ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत 
खेळाडू व व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित 
अल्पोपहार खर्च 
(प्रत्येक दिवसाचे रु.१२०%दिवस३)एकूण खेळाडू १६) 
क सिहियि 1 


१६ गॅलेक्सी Galea शाईनिंग क्लॉथ जर्सी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) ८,०००/- 

. ५००/- प्रमाणे. 111 
१६ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ MCA रु. ५००/- प्रमाणे. 
१६ ब्लॅक TAL सर्पोटर रु. ३००/- प्रमाणे. 


~~ 


= 


wes 
र२.> | -- 


qo जोडी अँकलेटस्‌ रु. १५०/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 
5 
i 
2 


Digitally signed by APPASING RAMSING 
APPASING RAJPUT 


IN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, 


0 
RAMSING RAJPUT ७७ ८, OU = 
SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT 
Date: 2019.11.14 17:16:25 +05'30' 


( AT. XT. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


~~ 


Oo 


OO} -O 


विवरणपत्र “ब-१” (महिला संघ) 


दिनांक १५ ते १९ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत शिमला, हिमाचल wear येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा महिला HAS! स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला 
कबड्डी संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. रुपये 
आ) [नि चाचणी आयोजनापर्वीचा खच :- 


वड चाचणीसाठी जिल्हा क्रीडा संकुल, धारावी यांनी मागणी केल्यानुसार 99,¢00/- 


ब) १) प्रशिक्षण डिबीराकरिता खर्च :- 
अ) दिनांक ९ ते ११ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत 
प्रशिक्षकांचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 
दिनांक ९ ते ११ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत खेळाडू ८,२६० 
व व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित 
अल्पोपहार खर्च ( प्रत्येक दिवसाचे रु.१२० X दिवस ३ > 
एकूण खेळाडू १६) 


कसह 


) ३२ गॅलेक्सी सेथेटिक ssh gia जर्सी प्रत्येकी दोन (मोनोग्राम १६,०००/- 
| कासह ) रु. ५००/- प्रमाणे. (३२५५००) | 
) २ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ शार्टस रु. ५००/- प्रमाणे. १६,०००/- 
(प्रत्येकी दोन) (३२५५००) al 


| 
१४ स्लॅक रु. ५००/- प्रमाणे. 
१६ मोठे टॉवेल्स रु. १००/- प्रमाणे. 
१६ जोडी मॅटवर वापरावयाचे शूज रु. १,२००/- प्रमाणे. 

3 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


AP PAS | NG DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN, 
RAMSING RAJPUT MAHARASHTRA, OU SCHOOL EDUCATION 


2019.11.14 17:16:45 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 


दिनांक १५ ते १९ नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत शिमला, हिमाचल प्रदेश येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या पुरुष कबड्डी संघाची निवड करण्यासाठी दि. ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


पुरुष 


खेळाडूचे नाव विभाग / कार्यालय 


श्री. सुरज श्री. कांबळे री कार्यालय रत्नागिरी, ता.जि. रत्नागिरी 


श्री. निळेश चिंदरकर कर सहाय्यक ज्यकर सह आयुक्त कार्यालय, (प्रशा) वस्तू व सेवा कर 
य, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,कोर्ट नाका, 
श्री. संतोष रा. जाधव राज्यकर निरीक्षक (राज्यकर सह आयुक्त, अन्वेषण (ब),, वस्तू व सेवा कर 
भवन, माझगांव, मुंबई. 
भागीय उपसचालक सं व ज्र मुंबई भाग. 7 ’ TARTS र 2 


श्री. संदीप ब. इंदुलकर शिपाइ 


राज्यकर आयुक्‍त » आस्थापना -५, विठोष 
आयुक्‍त कार्यालय, वस्तू व सेवाकर भवन, 
, मुंबई. 


श्री. महेंद्रसिंग वि. चव्हाण 


श्री. सुरेद्रसिघ इं. मेहरा शिपाई 


श्री. गणेश धो. काळे कनिष्ठ लिपिक 


श्री. विक्रम बा.कदम कोतवाल हील कार्यालय, इस्लामपूर, वाळवा, जिल्हा - सांगली 
श्री. गोरख गं. पवार शिपाई महसूल राज्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


१४ श्री. हाश्ञांक चं. पवार वरीष्ठ श्रेणी लिपीक आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई, एरिया मॅनेजर बिल्डींग, 
. डी. डिमोलो मार्ग, वाडीबंदर, मुंबई 


श्री. निवृत्ती चं. जगताप परिचर प्रादेशिक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक 


१६ श्री. गणेश ल. भोइर सांख्यिकी सहाय्यक अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 


श्री. प्रितम प्र सनकुळकर स्वीय सहायक महाराष्ट्र विधान मंडळ, सचिवालय विधान भवन, मुंबई. 
श्री. दिलीप गो. कडू कनिष्ठ लेखापाल व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पु) मुंबई. 


१९ श्री. आनंदा हेगडे शिपाई संचाळक, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, अन्न व 
प्रशासन, बांद्रे (पु), मुंबई- Yoo ०५१. 

र विकास विभाग, मंत्रालय, मुबई 

२१ प्री. सतीश ना. सोनवाने विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


श्री. सचिन बा. कोळी लिपिक भागीय कृषि अधिकारी, सासणे मैदान, बेकर गल्ली 


श्रीमती कल्पिता शिदे, पर जिल्हाधिकारी, (अति/ निष्क), Lic बिल्डींग, 
, मुंबई. 


श्रीमती विद्या रो. शिरस तालुका HIST अधिकारीक्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 


| 
३ श्रीमती सुवर्णा वि. बारटक्के | force क्रीडा अधिकारी शारिरीक शिक्षण महा. परिसर, समता नगर पोलीस ठाणे 
ळ, कांदिवली (पू), मुंबई. 
श्रीमती स्नेहल सं. साळुंखे | ice क्रोडा अधिकारी जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, कोर्ट नाका परिसर, 
(प) 
& माधुरी दि. परब व 


U 
. प्रियांका सु. तावडे सहा. कक्ष अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्रीमती माधुरी दि. परब उच्च श्रेणी लघुलेखक 'कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७ 'कु. सायली उ. जाधव तालुका HIST अधिकारीजिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, कोर्ट नाका परिसर, 
णे (प) 
श्रीमती मनीषा ना. मानकर क्रीडा मार्गदर्ाक जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, रायगड (अलिबाग) 


९ श्रीमती पूजा कां. मछले कालवा निरीक्षक ठी पाटबंधारे विभाग, सांगली पाटबंधारे उपविभाग, 
गली, पाटबंधारे शाखा, नृसिंहवाडी. 


. तृप्ती दे. वेद्य नियतक्षेत्र अधिकारी य्यक विशेष व्याघ्र संरक्षण GM पूर्व Var व्याघ्र प्रकल्प, 
्ि 
श्रीमती जयश्री सो. साठे कृषि सहाय्यक कृषि अधिकारी, उल्हासनगर, साईकृपा 
|ट,संभाजी चौक, उल्हासनगर, जिल्हा- ठाणे 
४२१ ००४. 


श्रीमती अश्विनी प्र. थोरवे म विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्रीमती संध्या ग. बमनावत लिपीक 
१४ श्रीमती दिपिका जोसेफ सहा. आयुक्‍त 


श्रीमती स्वाती काकडे अधीक्षक धीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गडचिरोली. 
लिपीक 


श्रीमती दिप्ती स. माने लिपी 


श्रीमती भारती देवीकर भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रिडा संकुल, धारावी, 


Digitally signed by APPASING RAMSING 
RAJPUT 


A P PASI NG DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = 
RAMSING RAJPUT याणा, 
AND SPORT DEPT 
Date: 2019.11.14 17:17:07 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


